महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
क्रमांकः ससप-१३२१/प्र.क्र.५९/चौदा 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
तारीख: २१ फेब्रुवारी, २०२२ 


संदर्भ- सा.प्र.वि. हासन आदेशा क्र.ससप-१३२१/प्र.क्र.५९/का.१४, दि.१५.६.२०२१ 
आदेशा 


संदर्भाधिन शासन आदेशान्वये खाली नमूद तक्त्यातील अधिकाऱ्यांना सह सचिव पदावर प्रपत्र बढती 
(पदोन्नती) देण्यात आली आहे. सदर प्रपत्र बढतीचा कालावधी १५.१२.२०२१ रोजी संपुष्टात आला आहे. 


अ. सह सचिवांचे नाव सध्याचा विभाग प्रपत्र बढतीचे कार्यालय 
क्र. 
पे २ ३ Pe a 
~ श्री. मंगेश मंजाभाऊ शिदे वित्त विभाग मा.मंत्री, अन्न व औषध प्रशासन यांचे खाजगी 
सचिव 
Q श्री. भटू संभू वानखेडे सामान्य प्रशासन । प्रादेशिक विभागीय चौकशी अधिकारी, पुणे 
विभाग विभाग, पुणे 
३ श्री. रामचंद्र कोंडीबा गृहनिर्माण विभाग मा.मंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी 
धनावडे सचिव 
४ | श्री. जमीर अहमद शोख वित्त विभाग मा.मंत्री, अल्पसंख्यांक विकास व औकाफ, 
कौ.वि.,रो.व उ. यांचे खाजगी सचिव 


२. आता या आदेशान्वये सदर सह सचिवांच्या प्रपत्र बढतीस दि.१६.१२.२०२१ पासून पुढील एक वर्ष 
कालावधीसाठी म्हणजेच दि.३१.१२.२०२२ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 

३. सदर झासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर प्रसिध्द करण्यात 
आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२२०२२११८१८०५५२०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


SUCHITA MOHAN 
MAHADIK Senate 
(सु. मो. महाडिक) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 

१. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
२. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव. 
३. अ.मु.स.(सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
४. अ.मु.स./प्र.स./सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग/वित्त विभाग/गृह निर्माण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


५. सह/उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, का.२१/का.११-अ, मंत्रालय, मुंबई. 

६. सह/उप सचिव (आस्थापन), सामान्य प्रशासन विभाग/वित्त विभाग/गृह निर्माण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
७. संबंधित अधिकारी विभागामार्फत. 

८. निवडनस्ती कार्यासन-१४. 


